RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ९९ ( २) ] 


गुरुवार , जुलै २५ , २०१९/ श्रावण ३, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक २४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


विधि व न्याय विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै २०१९ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम , १९ ५० . 
क्रमांक डीएमसी-१२१ ९ / १७( VIP )/ प्र.क्र . ४१/ का . १६. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम 
( १९ ५० चा २९ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) याच्या कलम ५६ ड, ५६ च, ५६ ज आणि ५६ झ 
यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , काढलेली शासकीय अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक डीएमसी-१२१७ / ७० 
(व्हीआयपी) प्र.क्र . १३५ / का . १६, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ याद्वारे, “ देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र ,” कोल्हापूर ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त समिती ” असा करण्यात आला आहे. ) घटीत केलेली आहे 


• 


आणि ज्याअर्थी, उक्त समितीचे सदस्य श्री . प्रमोद भिमगोंडा पाटील यांचा पदावधी समाप्त झाला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास, उक्त समितीच्या सदस्यपदी श्री . राजेंद्र नारायण जाधव यांची नियुक्ती करणे, इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम ( १९ ५० चा २९ ) याची कलमे ५६ इ व ५६ फ यांद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, उक्त समितीचे 
सदस्य म्हणून श्री . राजेंद्र नारायण जाधव यांची नियुक्ती करीत आहे आणि ; 


भाग चार - ब - २४०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५ , २०१९/ श्रावण ३, शके १९ ४१ 


उक्त सदस्याची अशी नियुक्ती केल्यानंतर समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल : 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


१ 


अध्यक्ष 


२ 


कोषाध्यक्षा 


३ 


सदस्य 


४ 


श्री . महेश बाळासाहेब जाधव 
श्रीमती वैशाली राजेश क्षिरसागर 
श्री . बसगोंडा निगोंडा पाटील (मुगळीकर ) 
श्रीमती संगीता उदय खाडे 
श्री . सुभाष बाबूभाई वोरा 
श्री . शिवाजीराव बाबूराव जाधव 
श्री . राजेंद्र नारायण जाधव 


सदस्या 


५ 


सदस्य 


६ 


सदस्य 


सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . ना . 


लढ्ढा, 


. 


शासनाचे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै २५ , २०१९ / श्रावण ३, शके १९ ४१ 


LAW AND JUDICIARY 


DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th July 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PUBLIC TRUST ACT, 1950 . 

No. DMC - 1219/ 17 (VIP )/C.R . 41 /D - 16.— Whereas , the Government of Maharashtra has vide the 
Government Notification , Law and Judiciary Department, No. DMC - 1217 /70 (VIP ) C.R. 135 /D - 16 , dated 
the 16th August 2017 , issued in exercise of the powers conferred by sections 561, 56E, 56H and 56F of 
theMaharashtra Public Trust Act (XXIX of 1950 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") constituted " the 
Devasthan Management Committee , Western Maharashtra” (hereinafter referred to as “the said Committee") 


; 


And whereas, the term of the member of the said Committee Shri Pramod Bhimgonda Patil is 
expired ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to appoint Shri Rajendra Narayan 
Jadhav as a member on the said Committee ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the sections 56E and 56F of the Maharashtra 
Public Trust Act (XXIX of 1950 ) and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby appoints Shri Rajendra Narayan Jadhav as a member of the said Committee and 
after the appointment of the said member, the composition of the Committee shall be as under : 


Sr. No. 


Name 


Designation 


1 


Shri Mahesh Balasaheb Jadhav 


Chairman 


2 


Treasurer 


3 


Smt. Vaishali Rajesh Kshirsagar 
Shri Basgonda Nigonda Patil (Mugalikar) 
Smt. Sangita Uday Khade 


Member 


4 


Member 


01 


Shri Subhash Babubhai Vora 


Member 


6 


Member 


Shri Shivajirao Baburao Jadhav 
Shri Rajendra Narayan Jadhav 


7 


Member 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. N. LADDHA, 


Principal Secretary and R.L.A. to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


